कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक 
उपाय म्हणून राज्य शासकीय कार्यालयांतील 
बैठकांवर निर्बंध आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०२०/ प्र. क्र.३७/१८ (र. व का.) 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० 032, 
दिनांक : १९ मार्च, २०२०. 


शासन परिपत्रक : 

सध्या जगभरात पसरलेल्या कोरोना विषाणूंचा (८0॥1)-19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने 
राज्यात अनेक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. या प्रतिबंधात्मक योजनेचा भाग म्हणून कोरोना 
विषाणूंचा प्रसार राज्यातील कार्यालयांमध्ये होऊ नये तसेच राज्यातील अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांचा 
संसर्ग होऊ नये, यादृष्टीने शासकीय बैठकांवर निर्बध आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या 
पार्श्वभूमीवर खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 
२. कोरोना विषाणूंच्या प्रादुर्भाव संपूर्णपणे नियंत्रणामध्ये येईपर्यंतच्या कालावधीसाठी मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभाग तसेच त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालये यांनी बैठकांचे हाक्यतो आयोजन करू नये. 
हा संसर्गजन्य आजार असल्याने बैठका आयोजित करणे अनिवार्य असेल तरच त्या आयोजित कराव्यात. 
तसेच विषाणूंचा संसर्ग टाळण्याच्या दृष्टीने बैठकीस आमंत्रित अधिकारी / कर्मचारी यांची बैठक व्यवस्था 
करताना त्यांचा एकमेकांशी संपर्क होणार नाही, अशा प्रकारे एक आसन सोडून पुरेसे अंतर ठेवण्याची 
दक्षता घ्यावी. 
३. तरी सर्व मंत्रालयीन विभाग तसेच मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व राज्य शासकीय 
कार्यालयांनी सदर सूचनांनुसार अंमलबजावणी करावी. 
om सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००३१९१७२००५७४०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajesh Bhaskar Gaikwad 
IN: C=IN, ०-6 nt Of Mahar 


. 
R h B h k [| DN: f jarashtra, ou=General 
Admini ment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5b1378a498cdff3fdd9ea5370b7 1 fae3eca97e85924d0e4437 


58ade5f0221f9a, 


+ serialNumber=26e17 1ec96c63f6333217d1 2fb6da1c5a800ce18a7a6f 
a | W a d59abf1 9b8ed3f02a91, cn=Rajesh Bhaskar Gaikwad 


Date: 2020.03.19 17:23:08 +05'30' 


(रा. भा. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव (५ प्रती ), 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 


शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण २०२० / प्र. क्र. ३७/ कार्यासन १८ (र. व का.) 


१५. 


२५. 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती ), 

मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 

सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, 
मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 


. मा. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, 
. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, 
प्रबंधक , लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, 
सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 


. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 


प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 


. मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 
. राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्त, राज्य सेवा SEH आयोग, मुंबई, 
. सर्व विभागीय आयुक्त, 


सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख / 

प्रादेशिक प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती ), 

भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी. डी. ओ. बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२० 

इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. 

नॅशनलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे. एन. हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई Yoo ०३८, 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 

बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी. भवन, प्लॉट नं. ८३-ओ, कलेक्टर 
कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०० ०१४, 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई ४००००४. 
भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी 
मुंबई ४०००१३. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०० ०२८, 

सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 

निवड नस्ती (कार्यासन १८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


